महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) (वेतनस्तर 
S-94: ४१८००-१३२३००) मधील पदावर सरळसेवेने 


नियुक्ती देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृषिआ-१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०००३२. 
तारीख: ०१ मार्च, २०२४ 
वाचा- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे पत्र क्र.२१९३(२)/२०२१/१९, दि.१४ जुलै, २०२३ 

१) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही २०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२,दि.१४.०७.२०२१. 

२) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र.एसआरव्ही २०१६/प्र.क्र.२८१/कार्या.१२,दि.२१.०६.२०२१. 
शासन निर्णय - 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने संदर्भाधीन क्र.१ च्या पत्रान्वये, महाराष्ट्र कृषि सेवा गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
पदाकरीता उमेदवारांची शिफारस केलेली आहे. शिफारसपात्र उमेदवारांची शैक्षणिक अर्हता, वैद्यकीय तपासणी, 
चारित्र्य तपासणी व जात वैधता प्रमाणपत्र इ.बाबींची पूर्तता व पडताळणी करण्याच्या अधीन राहून खालील नमूद 
अधिकाऱ्यांना, कृषि विभागातील महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ), (सुधारित वेतन मॅट्रिक्समधील वेतनस्तर S- 
१५: ४१८००-१३२३००) मधील पदावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवेच्या सर्वसाधारण शर्ती) नियम, १९८१ मधील, 
नियम-९ (४२) मध्ये विहित केलेल्या परिविक्षाधीन या संज्ञेच्या व्याख्येनुसार केवळ तात्पुरती नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. 
२. नियुक्‍त अधिकाऱ्यांची नावे व पदस्थापनेचे ठिकाण खालीलप्रमाणे आहे 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव सर्वश्री /श्रीमती | महाराष्ट्र विभागीय संवर्ग | नागरी सेवामंडळ-२ ची शिफारस 
लोकसेवा वाटप 
आयोगाने नियमानुसार 
शिफारस मिळालेला 
केलेला प्रवर्ग । महसूल विभाग 


oa 3 उ 8 दु & 

it श्री. सचिन धानाप्पा बिरादार खुला पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, 
अक्कलकोट, ता.अक्कळलकोट, जि. 
सोलापूर 

Q | श्री. रोहित तानाजी घोरपडे खुला पुणे कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, महाबळेश्वर, जि. सातारा 

3 श्री.विनायक तानाजी पुजारी भज-क पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, आजरा, 
ता.आजरा, जि. कोल्हापूर 

४ । श्री.पुष्कर लक्ष्मण घोळवे भज-ड पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, दिघंची, 
ता.आटपाडी, जि. सांगली 

4 | श्री.विजय औदूंबर मुनगिलवार आदुघ छत्रपती jot अधिकारी, तालुका कृषी 

संभाजीनगर | अधिकारी, माजलगाव, जि. बीड 

६ | श्रीम.संध्या हणमंतराव शेवाळे खुला पुणे कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, आटपाडी, जि. सांगळी 

७ | श्री.श्रीराज नानासाहेब देशमुख आदुघ पुणे कृषी अधिकारी, कृषी आयुक्तालय, 


[संगणक प्रकल्प], पुणे 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव सर्वश्री /श्रीमती | महाराष्ट्र विभागीय संवर्ग | नागरी सेवामंडळ-२ ची शिफारस 
लोकसेवा वाटप 
आयोगाने नियमानुसार 
शिफारस मिळालेला 
केलेला प्रवर्ग | महसूल विभाग 
८ _  श्री.आकाठा गणेशा शिंदे भज-क अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, ढाणकी-१, 
ता. उमरखेड, जि. यवतमाळ 
९ । श्रीम.अभिलाषा ING खुला पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, शाहूवाडी, 
गायकवाड ता.शाहूवाडी, जि. कोल्हापूर 
णि श्री.भूषण पंडित पाटील खुला पुणे कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
अधिकारी,गडहिंग्लळज जि.कोल्हापूर 
ial q | श्री.औंकार Fea पवार आदुघ पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, चंदगड, 
ता.चंदगड, जि. कोल्हापूर 
१२ | श्री.पवन गोंविद सुलताने भज-क अमरावती । कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
अधिकारी, आकोट जि.अमरावती 
१३ | श्री.अक्षय गणेशराव कडू इमाव अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, धारणी, 
ता.धारणी, जि. अमरावती 
१४ | श्री.सूरज अनिल बोचरे आदुघ पुणे कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, भूदरगड, जि.कोल्हापूर 
१५ | श्रीम.अपूर्वा गोकूळ वामन खुला नाशिक ।कृषी अधिकारी, जिल्हा बीज 
प्रमाणीकरण अधिकारी, अहमदनगर 
१६ । श्री.विकास भास्करराव पाटील इमाव नाशिक ।मंडळ कृषी अधिकारी, निजामपूर, 
ता. साक्री, जि. धुळे 
१७ | श्री.अभिषेक संजय घोडके इमाव नाशिक । मंडळ कृषी अधिकारी, धडगांव-२, 
ता. अक्राणी, जि. नंदूरबार 
१८ | श्री.शुभम संताराम शिरसाठ भज-ड नाशिक ।मंडळ कृषी अधिकारी, कोपरगाव, 
ता. कोपरगाव, जि. अहमदनगर 
१९ | श्री.आदित्य गजानन तलमले इमाव नागपूर | कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
अधिकारी, भंडारा 
२० _ | श्री.तुषार विठ्ठल वाघ इमाव अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, घाटंजी, 
ता. घाटंजी, जि. यवतमाळ 
29  श्री.नित्यानंद नारायण भोसले आदुघ पुणे कृषी अधिकारी, कृषी आयुक्तालय, 
[ सांख्यिकी], पुणे 
२२ | RAs चंद्रकांत चोपडे आदुघ नाशिक मंडळ कृषी अधिकारी, कजगांव, 


ता. भडगाव, जि. जळगाव 


पृष्ठ१२पैकी२ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव सर्वश्री /श्रीमती | महाराष्ट्र विभागीय संवर्ग | नागरी सेवामंडळ-२ ची शिफारस 
लोकसेवा वाटप 
आयोगाने नियमानुसार 
शिफारस मिळालेला 
केलेला प्रवर्ग । महसूल विभाग 
२३ श्री.सुनिल रामचंद्र कोरटे आदुघ पुणे कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, आजरा, जि. कोल्हापूर 
२४ | श्री.क्रषिकेशा केलास भवर आदुघ नाशिक jot अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, निफाड, जि. नाशिक 
२५ श्री.अनिल अशोक भोपळे आदुघ पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, कळंबा, 
ता. करवीर, जि. कोल्हापूर 
२६ | श्री.समाधान शामराव सहाने आदुघ छत्रपती मंडळ कृषी अधिकारी, धावडा, 
संभाजीनगर | ता. भोकरदन, जि. जालना 
२७ | श्री.अनिल साताप्पा पाटील आदुघ पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, शिरुर, 
ता. शिरुर, जि. पुणे 
२८ | श्री.शुभम कृष्णनाथ लिगाडे इमाव पुणे कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, गडहिंग्लज, 
जि.कोल्हापूर 
२९ | श्री.अमित किसन गावडे आदुघ कोकण-२ | मंडळ कृषी अधिकारी, पेण, ता. पेण, 
जि. रायगड 
30 श्री. HAART राजेंद्र डांगे खुला कोकण-२ । मंडळ कृषी अधिकारी, कोलाड, 
ता.रोहा, जि. रायगड 
३१ | श्री.ज्योतीराम वेताळ जाधव आदुघ पुणे मंडळ कृषि अधिकारी, न्हावरा, 
ता. शिरुर, जि. पुणे 
३२  श्री.स्वप्नील सुभाष भांदिगरे इमाव कोकण-१ । मंडळ कृषी अधिकारी, देव्हारे, 
ता. मंडणगड, जि. रत्नागिरी 
33 | श्री. निलेडा शिवाजी मावळे इमाव पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, माळे, 
ता. मुळशी, जि. पुणे 
३४ । श्रीम.भक्‍ती प्रभाकर बिनगे खुला नागपूर मंडळ कृषी अधिकारी, कन्हान 
(डुमरी प्रक्षेत्र, ता. पारशिवनी, 
जि.नागपूर 
३५ | श्री. किशोर दशरथ वाघमोडे भज-क कोकण-१ । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, दोडामार्ग, जि. सिंधुदुर्ग 
३६ | श्री. प्रकाश मधूकर पाटील आदुघ कोौकण-१ | मंडळ कृषी अधिकारी, सावंतवाडी- 


१, ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 


पृष्ठ१२पैकी३ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव सर्वश्री /श्रीमती | महाराष्ट्र विभागीय संवर्ग | नागरी सेवामंडळ-२ ची शिफारस 
लोकसेवा वाटप 
आयोगाने नियमानुसार 
शिफारस मिळालेला 
केलेला प्रवर्ग । महसूल विभाग 
३७ श्रीम. जयश्री गोरोबा दुधभाते भज-क कोकण-१ । मंडळ कृषी अधिकारी, मालवण, 
ता. मालवण, जि. सिंधुदुर्ग 
३८ | श्री. कुणाल निलकंठ खोमने भज-क नाशिक मंडळ कृषी अधिकारी, निघोज, 
ता. पारनेर, जि. अहमदनगर 
३९ । श्री. विशाल केलास वाकचौरे इमाव नाशिक । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, शहादा, जि. नंदूरबार 
४० श्री. प्रकाश बाळासो मोहिते आदुघ कोकण-१ । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, वेंगुर्ला, जि. सिंधुदुर्ग 
४१ | श्री.विशाल hard विरुटकर इमाव नागपूर मंडळ कृषी अधिकारी, कारंजा 
गाडगे, ता. कारंजा गाडगे, जि. वर्धा 
४२ श्री. अक्षय रामदास गवांदे इमाव नाशिक मंडळ कृषी अधिकारी, अडावद, 
ता. चोपडा, जि. जळगाव 
83 श्री.अतुल भारत मते इमाव नाशिक मंडळ कृषी अधिकारी, मारवड, 
ता. अमळनेर, जि. जळगाव 
४४  श्री.कृष्णा हरिराव मुंडे भज-ड छत्रपती मंडळ कृषी अधिकारी, परळी-२, 
संभाजीनगर | ता. परळी, जि. बीड 
४५ | श्री. क्रूषिकेश विनोद चौधरी इमाव नाशिक मंडळ कृषी अधिकारी, वरणगांव, 
ता. भुसावळ, जि. जळगाव 
४६ | श्री.दिगंबर रामभाऊ तांबे आदुघ नाशिक | ase कृषी अधिकारी, भडगाव-१, 
ता. भडगाव, जि. जळगाव 
४७ | AHA महादेव डुकरे इमाव अमरावती । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, मालेगाव, जि. वाशिम 
४८ | SRS हसन मुजावर इमाव नाशिक मंडळ कृषी अधिकारी, जळगांव-१, 
ता. जळगाव, जि. जळगाव 
४९ श्री. आकाश एकनाथ ठाकरे इमाव अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, अनसिंग, 
ता. वाशिम, जि. वाशिम 
५० | SLANT जालिदर इंगळे इमाव नाशिक । मंडळ कृषी अधिकारी, पारोळा-१, 
ता. पारोळा, जि. जळगाव 
५१ श्री.नितीन ज्ञानेश्वर बावनकुळे इमाव नागपूर कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 


अधिकारी, सडक sof, 


जि.गोंदिया 


पृष्ठ१२पैकी४ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव सर्वश्री /श्रीमती | महाराष्ट्र विभागीय संवर्ग | नागरी सेवामंडळ-२ ची शिफारस 
लोकसेवा वाटप 
आयोगाने नियमानुसार 
शिफारस मिळालेला 
केलेला प्रवर्ग । महसूल विभाग 
५२ श्री.नितीन चित्रसेन घाडगे आदुघ कोकण-२ | मंडळ कृषी अधिकारी, नागाव, 
ता. अलिबाग, जि. रायगड 
५३ । श्री.दत्तप्रसाद बालासाहेब आदुघ छत्रपती | मंडळ कृषी अधिकारी, गंगामसला, 
भोसले संभाजीनगर | ता. माजलगाव, जि. बीड 
५४ | श्री.मनोज सुनिल देवकर आदुघ कोकण-१ । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग 
44 | shaver भाऊसाहेब बिरदवडे इमाव नाशिक मंडळ कृषी अधिकारी, कु-हे, 
ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव 
५६ | श्री.शुभम दत्तात्रय मैड इमाव नाशिक । मंडळ कृषी अधिकारी, भुसावळ, 
ता. भुसावळ, जि. जळगाव 
yo | starrer भरत हिरे आदुघ छत्रपती jot अधिकारी, तालुका कृषी 
संभाजीनगर | अधिकारी, गेवराई, जि. बीड 
५८ | श्री. सम्राट नानाजी बांडेबुचे इमाव नागपूर  । मंडळ कृषी अधिकारी, कुरखेडा-२ 
(रामगड नर्सरी), ता. कुरखेडा, 
जि. गडचिरोली 
५९ | श्री. प्रथमेश पंढरीनाथ थोरात इमाव नाशिक | मंडळ कृषी अधिकारी, मुक्ताईनगर, 
ता. मुक्ताईनगर, जि. जळगाव 
go श्रीम.किरण लालासाहेब घनवट इमाव छत्रपती | मंडळ कृषी अधिकारी, घनसावंगी, 
संभाजीनगर | ता. घनसावंगी, जि. जालना 
६१ | श्रीम.तेजस्वी यमाजी मोटे इमाव नाशिक । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, नेवासा, जि. अहमदनगर 
६२ | श्री. कैलास विश्वनाथ शिंदे इमाव कोकण-१ । मंडळ कृषी अधिकारी, लांजा-२, 
ता. लांजा, जि. रत्नागिरी 
६३ | at. सूरजकुमार संपतराव इमाव कोौकण-२ | मंडळ कृषी अधिकारी, बिरवाडी, 
लांडगे ता. महाड, जि. रायगड 
६४ | aM fel शंकर लडकत इमाव कोकण-२ । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, खालापूर, जि. रायगड 
६५ | श्रीम.प्रियांका प्रकाठा क्षीरसागर इमाव छत्रपती मंडळ कृषी अधिकारी, नेर, 
संभाजीनगर | ता. जालना, जि. जालना 


पृष्ठ१२पैकी५ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव सर्वश्री /श्रीमती | महाराष्ट्र विभागीय संवर्ग | नागरी सेवामंडळ-२ ची शिफारस 
लोकसेवा वाटप 
आयोगाने नियमानुसार 
शिफारस मिळालेला 
केलेला प्रवर्ग । महसूल विभाग 
६६ । श्री.प्रमोद रामहरी नरळे इमाव कोकण-२ | मंडळ कृषी अधिकारी, मुरुड, 
ता. मुरुड, जि. रायगड 
६७ | श्रीम.भारती बाबूसिंग जाधव विजा-अ अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, यवतमाळ-२, 
ता. यवतमाळ, जि. यवतमाळ 
६८ | SH. कांचन भगवंत कदम आदुघ कोकण-२ | मंडळ कृषी अधिकारी, श्रीवर्धन, 
ता. श्रीवर्धन, जि. रायगड 
६९ श्रीम. माधुरी बाळू माळी इमाव छत्रपती | मंडळ कृषी अधिकारी, बीड-१, 
संभाजीनगर | ता. बीड, जि. बीड 
Wo श्री.शुभम गजानन वाळूकर इमाव अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, शिरपूर, 
ता. मालेगाव, जि. वाशिम 
७१ | श्रीम. पल्लवी मच्छिद्र काटकर आदुघ छत्रपती मंडळ कृषी अधिकारी, येडशी, 
संभाजीनगर | ता. धाराशिव, जि. धाराशिव 
७२ | श्रीम. प्रियांका रमेश झणझणे खुला छत्रपती । कृषी अधिकारी, कृषी चिकित्सालय 
संभाजीनगर | फळरोपवाटिका, माजलगाव, 
ता. माजलगाव, जि. बीड 
03 श्रीम.प्रतिक्षा सुनिल धायगुडे भज-क पुणे कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, शिरुर, जि. पुणे 
७४ श्रीम. हिना मुकिमुद्दिन शोख आदुघ अमरावती । कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी 
सह-संचालक, अमरावती 
७५ । श्रीम, तेजस्विनी Prat) खुला छत्रपती | कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
कडगावकर संभाजीनगर अधिकारी, जालना 
७६ । श्रीम. श्रुृतिजा रंगनाथ वीर इमाव छत्रपती | कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी 
संभाजीनगर | सह-संचालक, छत्रपती 
संभाजीनगर 
७७ । श्रीम. प्रतिक्षा प्रकाश शेणवी खुला नागपूर मंडळ कृषी अधिकारी, हिंगणघाट, 
ता. हिंगणघाट, जि. वर्धा 
७८ । श्रीम.कांचन शालीक पाटील इमाव अमरावती । कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
अधिकारी, मेहकर, जि.बुलडाणा 
७९ श्रीम. प्रतिक्षा परमेश्वर लोमटे आदुघ छत्रपती मंडळ कृषी अधिकारी, कळंब, 
संभाजीनगर । ता. कळंब, जि. धाराशिव 


पृष्ठ१२पैकी६ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव सर्वश्री /श्रीमती | महाराष्ट्र विभागीय संवर्ग | नागरी सेवामंडळ-२ ची शिफारस 
लोकसेवा  । वाटप 
आयोगाने नियमानुसार 
शिफारस मिळालेला 
केलेला प्रवर्ग । महसूल विभाग 
८० | श्रीम. प्रगती अर्जुन भोपळे इमाव नागपूर  । मंडळ कृषी अधिकारी, भिवापूर, 
ता. भिवापूर, जि. नागपूर 
८१ | श्री. हर्षल SLAG यादव भज-ब छत्रपती । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
संभाजीनगर | अधिकारी, भूम, जि. धाराशिव 
८२ | श्रीम. अक्षदा ज्ञानेश्वर दरेकर इमाव छत्रपती | कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
संभाजीनगर । अधिकारी, बीड 
८३ | श्रीम. पुजा दुर्वास खुणे इमाव नागपूर कृषी अधिकारी, कृषी चिकित्सालय 
फळरोपवाटिका, सोनापूर, 
ता. गडचिरोली, जि. गडचिरोली 
८४ | श्रीम. काजल देविदास पाटील इमाव छत्रपती | मंडळ कृषी अधिकारी, बदनापूर-१, 
संभाजीनगर | ता. बदनापूर, जि. जालना 
८५ श्री. तेजस शामकुमार| विजा-अ छत्रपती । कृषी अधिकारी, कृषी चिकित्सालय 
नंदवाळकर संभाजीनगर | फळरोपवाटीका : नरसिंगपूर , 
ता.कन्नड, जि. छत्रपती संभाजीनगर 
८६ | श्रीम. mgt राजाराम इमाव छत्रपती | कृषी अधिकारी, विभागीय कृषी सह- 
गायकवाड संभाजीनगर | संचालक, छत्रपती संभाजीनगर 
८७ । श्रीम. अश्विनी राजकुमार पाटील आदुघ छत्रपती मंडळ कृषी अधिकारी, देवणी, 
संभाजीनगर | ता. देवणी, जि. लातूर 
८८ | श्रीम. जयश्री गणपत ळोखंडे इमाव अमरावती । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, तेल्हारा, जि. अकोला 
८९ | श्रीम. प्रज्ञा देवराम सपकाळ इमाव छत्रपती मंडळ कृषी अधिकारी, देवर्जन, 
संभाजीनगर | ता. sea, जि. लातूर 
go श्रीम. मोहिनी जेठमल जाधव इमाव छत्रपती मंडळ कृषी अधिकारी, वाढोणा, 
संभाजीनगर | ता. sea, जि. लातूर 
९१ | श्रीम. दामिनी अंकुडा खुटवड आदुघ छत्रपती | मंडळ कृषी अधिकारी, उद्‌गीर, 
संभाजीनगर | ता. seat, जि. लातूर 
९२ । श्री. जगदिश बबन बागुल अज नागपूर कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
अधिकारी, वरोडा 
९३ | श्री. अजय भारत मोरे अजा छत्रपती । मंडळ कृषी अधिकारी, घाटनांदूर, 
संभाजीनगर | ता. आंबेजोगाई, जि. बीड 


पृष्ठ१२पैकी७ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव सर्वश्री /श्रीमती | महाराष्ट्र विभागीय संवर्ग | नागरी सेवामंडळ-२ ची शिफारस 
लोकसेवा वाटप 
आयोगाने नियमानुसार 
शिफारस मिळालेला 
केलेला प्रवर्ग । महसूल विभाग 
९४ | श्री. SARAH वसंत बहिरम अज अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, मारेगाव, 
ता. मारेगाव, जि. यवतमाळ 
९५ | श्रीम. प्रिया हरिश्चंद्र मगर आदुघ छत्रपती । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
संभाजीनगर । अधिकारी, गंगाखेड, जि. परभणी 
९६ | a. वैभव तुलसीराम जांभुळे अज नागपूर  । कृषी अधिकारी, कृषी चिकित्सालय 
फळरोपवाटिका, कसनसुर, 
ता. एटापल्ली, जि. गडचिरोली 
९७ श्री. अजिक्य मुकुंद भटकर अजा अमरावती । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, जळगाव जामोद, 
जि.बुलढाणा 
९८ | श्रीम. गौरी राजेंद्र गोफणे भज-क अमरावती । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, आकोट, जि. अकोला 
९९ | श्री. अमोल माणिकचंद जनबंधू अजा नागपूर मंडळ कृषी अधिकारी, एटापल्ली, 
ता. एटापल्ली, जि. गडचिरोली 
| श्री. fis गोविद नागटिळक अज छत्रपती मंडळ कृषी अधिकारी, काटी, 
संभाजीनगर | ता. तूळजापूर, जि. धाराशिव 
a १ | श्री. मारुती गणेश ओवाळ अजा छत्रपती । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
संभाजीनगर | अधिकारी, केज, जि. बीड 
१०२ | श्री. सुमित सदानंद वासनिक अजा नागपूर मंडळ कृषी अधिकारी, गोंडपिंपरी, 
ता. गोडपिंपरी, जि. चंद्रपूर 
qo3_ श्री. किशोर नानाजी नेवारे अज नागपूर मंडळ कृषी अधिकारी, कोरची, 
ता. कोरची, जि. गडचिरोली 
१०४ | श्री. प्रशिक अशोक मेश्राम अजा नागपूर मंडळ कृषी अधिकारी, भामरागड- 
१, ता. भामरागड, जि. गडचिरोली 
१०५ | श्री. सूरज बाळासाहेब भांगरे अज अमरावती । कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
अधिकारी, यवतमाळ 
१०६ | श्री. WRT धोंडीराम गवळी अज नागपूर ।मंडळ कृषी अधिकारी, पोंभूर्णा, 
ता. पोंभूर्णा, जि. चंद्रपूर 
१०७ | श्री. आकाश टेमदास गेडाम अज नागपूर कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 


अधिकारी, एटापल्ली, 


जि.गडचिरोली 


पृष्ठ१२पैकी८ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


अ.क्र. | उमेदवाराचे नाव सर्वश्री /श्रीमती | महाराष्ट्र विभागीय संवर्ग | नागरी सेवामंडळ-२ ची शिफारस 
लोकसेवा  । वाटप 
आयोगाने नियमानुसार 
शिफारस मिळालेला 
केलेला प्रवर्ग । महसूल विभाग 
१०८ | श्रीम. स्वाती दगडू बनसोडे अजा पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, खरसुंडी, 
ता.आटपाडी, जि. सांगली 
१०९ | श्रीम. शिरीषा उद्धवराव साळवे अजा छत्रपती jon अधिकारी, तालुका कृषी 
संभाजीनगर । अधिकारी, बीड, जि. बीड 
किं १० | श्रीम. राणी रामदास गायकवाड अज अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, हिवरखेड, 
ता. तेल्हारा, जि. अकोला 
चि ११ | श्रीम. हिरा दादाभाऊ केदारी अज नागपूर  । कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
अधिकारी, आर्वी,जि.वर्धा 
११२ | श्रीम. निलिमा नामदेव बारेकर अज नागपूर मंडळ कृषी अधिकारी, नेरी, 
ता.चिमूर, जि. चंद्रपूर 
११३ | श्री. आशिष बाळू बालगुडे खुला पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, वडगाव 
मावळ, ता. वडगाव-मावळ, जि. पुणे 
११४ | श्रीम. ऐश्वर्या सिद्धार्थ सहारे अजा नागपूर  । कृषी अधिकारी, तालुका कृषी 
अधिकारी, काटोल, जि. नागपूर 
११५ | श्री. स्वप्नील गोरक्षनाथ बुधवंत भज-ड नाशिक मंडळ कृषी अधिकारी, धरणगांव, 
(दिव्यांग) ता.धरणगाव, जि. जळगाव 
११६ | श्री. अमित अशोक भोसले आदुघ छत्रपती । मंडळ कृषी अधिकारी, तुळजापूर, 
संभाजीनगर | ता. तुळजापूर, जि. धाराशिव 
११७ | श्रीम. एकता राजाराम नवगिरे खुला अमरावती । कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी 
अधिकारी, अकोला 
११८ | श्री. शोएब शोखअयुब चौहान इमाव अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, 
कापूसतळणी, ता. अंजनगाव सुर्जी, 
जि. अमरावती 
११९ | श्री. निखिल नामदेव गुरव इमाव छत्रपती | मंडळ कृषी अधिकारी, 
संभाजीनगर | युसुफवडगाव, ता. केज, जि. बीड 
१२० | श्री. अजित दादासो वसेकर इमाव अमरावती । मंडळ कृषी अधिकारी, आकोट-२, 
ता.आकोट, जि.अकोला 
१२१ | श्री. शिवाजी दिनकर पाटील खुला पुणे मंडळ कृषी अधिकारी, पाबळ, 
(दिव्यांग) 


ता.शिरुर, जि.पुणे 


पृष्ठ१२पैकी९ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.3१५/१६ओ 


३. 


वरील उमेदवारांची, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट- ब (कनिष्ठ) मधील नियुक्‍ती ही २ वर्षाचा परिविक्षाधीन 


कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण करण्याच्या व खालील विहित अटी व शर्तीच्या अधीन असेल. 


१) 


र) 


३) 


8) 


4) 


६) 


७) 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१ व त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या 
सुधारणांच्या अधीनतेने त्यांची ज्येष्ठता राहील. 

वरील सर्व उमेदवारांनी त्यांच्या नियुक्तीच्या पदावर नियुक्तीच्या आदेशाच्या दिनांकापासुन १ महिन्याच्या 
आत रुजू व्हावयाचे आहे. या कालावधीत उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्वीकारली नाही, तर महाराष्ट्र लोकसेवा 
आयोगाने घेतलेल्या स्पर्धा परीक्षेतील गुणानुक्रमानुसार त्यांना ज्येष्ठता मिळणार नाही व त्यांचे नाव 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता या विभागाच्या/महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवडसूचीतून कमी करण्यात 
येईल. काही अपरिहार्य कारणास्तव त्यांना रुजू होण्यास मुदतवाढ हवी असल्यास, तसे सकारण लेखी 
कळवून मुदतवाढ घेणे आवश्‍यक आहे. 

जर उमेदवारांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रामध्ये काही तांत्रिक मुद्यांची पूर्तता करणेचे अधीन राहून वैधता 
प्रमाणपत्र दिल्याबाबतचा उल्लेख नमूद असेल, तर त्या तांत्रिक मुद्यांची पूर्तता तात्काळ करणे उमेदवारांवर 
बंधनकारक राहील. यामध्ये झालेला/होणारा विलंब हा उमेदवाराची सदर पदावरील नियुक्‍ती रद्दबातल 
करण्यास कारणीभूत ठरेल, याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

CRIA नियुक्‍ती देण्यात आलेल्या उमेदवारांनी सेवा प्रवेश नियमानुसार विभागामार्फत आयोजित 
केल्या जाणाऱ्या विभागीय परीक्षा, प्रादेशिक भाषा परीक्षा (मराठी व हिंदी भाषा), संगणक परीक्षा विहित 
मुदतीत उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक राहील. तसेच, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणारी विभागीय 
लेखा परीक्षा, तसेच, विहित नियमानुसार विभागांतर्गत वेळोवेळी आयोजित करण्यात येणाऱ्या इतर परीक्षा 
परिविक्षा कालावधीच्या २ वर्षांच्या विहित मुदतीत उत्तीर्ण होणेही आवऱ्यक राहतील. 

परिविक्षाधीन अधिकाऱ्याने कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न केल्यास किंवा विहित विभागीय लेखा परीक्षा 
परिविक्षा कालावधीत उत्तीर्ण न केल्यास अथवा त्यांची वर्तणूक अयोग्य, संशयास्पद आढळल्यास तो/ती 
कोणतीही पूर्वसूचना न देता सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरेल. 

उपरोक्तपैकी जे उमेदवार त्यांच्या सेवेचा राजीनामा देऊ इच्छित असतील त्यांनी शासन निर्णय, सामान्य 
प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही १०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दि.०२.१२.१९९७ मधील तरतुदीनुसार 
शासनास किमान १ (एक) महिन्याची पूर्वसूचना देणे किंवा पूर्वसूचनेऐवजी १ महिन्याचे वेतन शासनाकडे 
भरणा करणे आवश्यक राहील. तसेच, या उमेदवारांची सेवा समाप्त करावयाची असेल त्यावेळी 
शासनाकडूनही अशी एक महिन्याची पूर्वसूचना संबंधित अधिकाऱ्यास दिली जाईल. मात्र गैरशिस्त, सेवा 
नियमांचा भंग इ.कारणासाठी सेवा समाप्त करताना वरील उमेदवारांना नोटीस देण्याचे शासनास 
बंधनकारक राहणार नाही. हे नोटीशीचे नियम यानंतर वेळोवेळी होणाऱया नियमातील बदलांच्या अधीन 
राहतील. 

शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.अंनियो १००५/१२६/सेवा-४, दि.३१.१०.२००५ व क्र.अंनियो- 
२०१५/(५२७/प्र.क्र.३२/सेवा-४, दि.६.४.२०१५ व त्यामध्ये वेळोवळी करण्यात आलेल्या सुधारणांमधील 
तरतुदीनुसार, १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/कर्मचारी यांची शासकीय सेवेत 
नियुक्‍ती होईल त्यांना, नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना (DCPS) म्हणजेच, सध्याची राष्ट्रीय 
निवृत्तीवेतन योजना (NPS) लागू राहील. सध्या अस्तित्वात असलेली निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच, 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंडाराशीकरण) 
नियम, १९८४ आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना या उमेदवारांना 
लागू ठरणार नाही. मात्र उपरोक्त उमेदवार १ नोव्हेंबर,२००५ पूर्वी शासन सेवेत निवृत्तीवेतनार्ह 
आस्थापनेवर कार्यरत असेल, तर शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अनियो-१००६/८७/सेवा 


पृष्ठ१२पैकी१० 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


८) 


९) 


दि.१२.०१.२००७ मध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या पूर्ततेच्या अधीन राहून, महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) 
नियम, १९८२ व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू राहतील. 

महिला आरक्षित पदावर शिफारस केलेल्या सर्व महिला उमेदवारांच्या बाबतीत प्रमाणपत्रांची तपासणी 
महिला व बालकल्याण विभागाच्या दि.२५.५.२००१ च्या शासन निर्णयान्वये करण्याबाबत सूचना देण्यात 
आल्या आहेत. महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात महिला आरक्षित पदावर शिफारस करण्यात 
आलेल्या महिला उमेदवारांची प्रमाणपत्रे, आयुक्‍त, महिला व बालविकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्याकडे 
तपासणीसाठी सादर करण्यात येतील. त्याअनुषंगाने गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गात शिफारस करण्यात आलेल्या 
महिला आरक्षित पदावरील महिला उमेदवारांची नियुक्ती, त्यांच्या प्रमाणपत्र पडताळणीच्या अधीनतेने 
देण्यात येत आहे. सदर अहवालाद्दारे उमेदवारांचे सक्षम अधिका-याने दिलेले नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र 
नियमानुसार नसल्याचे आढळून आल्यास, सदर उमेदवारांची नियुक्‍ती तात्काळ संपुष्टात येईल. 

सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.बीसीसी २०११/ प्र.क्र.१०६४/२०११/१६ब, दि.१२ डिसेंबर, 
२०११ मधील तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीमध्ये ज्या उमेदवारांची निवड विशिष्ट मागास प्रवर्गासाठी 
आरक्षित असलेल्या जागांवर झालेली आहे व ज्यांनी नियुक्तीपुर्वी शासनाकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेले नाही, अशा उमेदवारांस त्यांच्या जात प्रमाणपत्राची वैधता तपासण्याच्या अधीन राहून तात्पुरती 
नियुक्‍ती देण्यात येत आहे. नियुक्‍ती आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर अशा उमेदवाराने नियुक्‍ती आदेशाच्या 
दिनांकांपासून सहा महिन्याच्या आत आपल्या जात प्रमाणपत्रांची वैधता संबंधित जात पडताळणी 
समितीकडून करुन घेणे आव्यक राहील. सर्व संबंधित उमेदवारांनी नियुक्‍ती स्वीकारताच जात वैधता 
तपासणी करण्यासाठी प्रस्ताव संबंधित जात पडताळणी समितीकडे सादर करावा व जात पडताळणी 
समितीने दिलेल्या पोचपावतीची साक्षांकित प्रत नियुक्‍ती प्राधिकाऱ्यास सादर करावी. मा.उच्च न्यायालयाने 
दिलेल्या निर्देशानुसार, संबंधित जात पडताळणी समितीने त्यांचे पडताळणी प्रस्ताव सहा महिन्याच्या आत 
निकाली काढावेत. जात पडताळणी समितीने जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविळे, तर संबंधित उमेदवारास 
दिलेले नियुक्तीचे आदेश त्वरीत रद्द करावेत, आणि त्या उमेदवाराविरुध्द नियुक्ती WHIM, महाराष्ट्र 
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास 
प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्यांच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २००० यातील 
तरतुदीनुसार त्वरीत कारवाई करावी. याअनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्याची जबाबदारी आयुक्‍त 
(कृषि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांची राहील. सर्व संबंधित उमेदवारांनी नियुक्तीच्या पदावर रुजू होताच 
जात वैधता तपासणीचा प्रस्ताव जात पडताळणी समितीकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 


१०) खेळाडू आरक्षणाअंतर्गत शिफारस केलेल्या उमेदवारांचे खेळाडू प्रमाणपत्र व पडताळणी प्रमाणपत्र, आयुक्‍त 


(क्रीडा व युवक सेवा), महाराष्ट्र राज्य यांचेकडून पडताळणी करण्यात येणार आहे. सदर प्रमाणपत्र 
पडताळणीच्या अधीन राहून संबंधित खेळाडू उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात येत आहे. 


११) वरीलपैकी जे उमेदवार सेवेत हजर होतील त्यांचेबाबतचा अहवाल, आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे- 


१ यांनी शासनास तात्काळ सादर करावा. 


१२) वरील उमेदवार ज्या दिवशी हजर होतील त्या दिनांकापासून नियमाप्रमाणे त्यांचे वार्षिक गोपनीय अहवाल 


वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार लिहिण्यात येतील. 


१३) वरीलप्रमाणे नेमणूक झालेल्या उमेदवारांना वेळोवेळी सेवांतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमास पाठविण्याबाबतची 


व्यवस्था, आयुक्त (कृषि) महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी तात्काळ करावी. 


१४) सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना दि.१४.०७.२०२१ व त्यामध्ये वेळोवेळी केलेल्या सुधारणांनुसार 


सरळसेवेने नियुक्तीसाठी, महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर 
सरळसेवेने व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियमावली लागू राहील. सदर अधिसूचनेतील 


पृष्ठ१२पैकी११ 


शासननिर्णयक्रमांकःकृषिआ१६२३/प्र.क्र.३१५/१६ओ 


तरतुदीनुसार गट-ब संवर्गात नियुक्‍त झालेल्या उपरोक्‍त उमेदवाराला वाटप झालेल्या विभागीय संवर्गात 
किमान ३ वर्षे इतका कालावधी पूर्ण करणे आवश्‍यक राहील. 
१५) उपरोक्त नमूद अटी व शर्तीचे तंतोतंत पालन करण्याची जबाबदारी आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, 
पुणे यांची राहील. तसेच, उपरोक्त सर्व परिविक्षाधीन, महाराष्ट्र कृषि सेवा, गट-ब (कनिष्ठ) संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांना सदर संवर्गाचे परीक्षा नियम, सेवा प्रवेश नियम, तसेच, इतर सर्व महत्वाचे सेवाविषयक नियम 
त्यांना ज्ञात करुन देण्याची कार्यवाही आयुक्‍त (कृषि) यांनी करावी. 
४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.indl संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०१२३२७४५९३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by PRATIBHA MADHAV PATIL 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=URBAN 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b693d975fffc642fe6b87c2ce9e1297fd1e8bda9b459f85 
£75f159984ba680fd, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


MADHAV PATIL य व णी 
(प्रतिभा पाटील ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. अ.मु.स. (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
३. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती ) 
५. उप सचिव (१६-ए) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
६. सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे /संचालक, महाराष्ट्र बीज प्रमाणिकरण यंत्रणा, अकोला 
७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
८. संचालक, डॉ.यडशावंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यदा), बाणेर रोड, पुणे 
९. संचालक, वनामती, नागपूर 
१०. कृषि सह संचालक (आस्थापना), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
११. सर्व विभागीय कृषि सह संचालक (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
१२. सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी (व्दारा आयुक्‍त (कृषि) कृषि आयुक्तालय, पुणे) 
१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा ) 9/2, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर 
१४. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१४. सर्व संबंधित उमेदवार 
१५. निवड नस्ती /१६-ओ 


पृष्ठ१२पैकी१२ 


